प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- प्रति थेंब 
अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाचा अनुसूचित 
जाती प्रवर्गाचा सन २०१८-१९ चा अखर्चित 
निधी पुनर्जिवित करुन चालू वर्षी विनियोगात 
आणण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः सुसिंयो-०७१९/प्र.क्र.१९०(भाग-२)/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख : ३१ ऑक्टोबर, २०१९ 


१) कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग 
भारत सरकार यांचे पत्र क्र.११-७/२०१७- आरएफएस-॥, दि. 30 एप्रिळ, २०१९. 


२) संचालक (फलोत्पादन) यांचे पत्र क्र.जाक्र/कृआ/फळलो-४/१८-१९/निधी पुनर्जिवित/५५९/ 
२०१९, दि.३१ जुले, २०१९. 


३) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र- सुसिंयो-०७१९/प्र.क्र.१९०(भाग-२)/१४-अ, 
दि.३० ऑक्टोबर, २०१९. 


शासन शुध्दीपत्र :- 

१. संदर्भाधीन दि.३० ऑक्टोबर, २०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ मधील चौथ्या व 
पाचव्या ओळीतील “रु.४२६.४६ लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी सवीस लक्ष सेहचाळीस हजार फक्‍त)” 
ऐवजी “रु.४२९.४६ लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी एकोणतीस लक्ष सेहचाळीस हजार फक्‍त)” असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९१०३११३०२०५३२०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KIRAN N PATIL 


(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
आयुक्‍त (सामाजिक न्याय), पुणे. 


०७८ “७७ A  -0 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकःसुसिंयो-०७१९/प्र.क्र.१९०(भाग-२)/१४-ओ 


५. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. सर्व संचालक /सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

७. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

८. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

९. सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

११. महालेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई- ४०००२०. 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३. अध्यक्ष,सर्व जिल्हा परिषद 

१४. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५. नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. वित्त विभाग ( व्यय-१ वअर्थसंकल्प - १३) / मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७. ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

१९. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

२०. निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


